मुख्य वनसंरक्षक, शिक्षण व प्रशिक्षण पुणे यांच्या 
वृत्तातील ५९ अस्थायी पदांना सन २०२४-२५ मध्ये 
मुदतवाढ देणेबाबत. (लेखाशिर्ष २४०६०६१२ व 
२४१५०४८२) 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक:- एफडीएम-२०२४/प्र.क्र.२३/फ-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक :- २५ सप्टेंबर, २०२४. 


वाचा :- १) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्र. एमएफएस-२०१७/प्र.क्र.9७/फ-८, 

दि.१३.०९.२०१९ व दि.२१.०९.२०२१. 

२) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्रमांक- एफडीएम २०२४/प्र.क्र.२३/फ-२ 
दि. १४.०३.२०२४. 

३) उप वनसंरक्षक, (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), नागपूर यांचे 
पत्र क्र.जा.क्र. कक्ष-३/योजनेत्तर/प्र.क्र.१२ (२३-२४/४४१, दि.०९.०९.२०२४. 

8) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.०८/१६/आ.पु.क., 
दि.०६.०९.२०२४. 


प्रस्तावना :- 


"मुख्य वनसंरक्षक, शिक्षण व प्रशिक्षण, पुणे, चिखलदरा, जालना, पाल व शहापूर येथील 
इतर कर्मचारी वर्गाचे प्रशिक्षण (२४०६ ०६१२) व वनक्षेत्रपाळासहित वन अधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण (२१४५ 
०४८२) या योजनेत्तर योजनेतील ५९ पदांना “वाचा” क्र.२ येथील दि.१४.०३.२०२४ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये दि.०१.०३.२०२४ ते दि.३१.०८.२०२४ पर्यंत चालू ठेवण्यास शासनाची मान्यता देण्यात 
आली होती. सदर पदांची मुदत दि.३१.०८.२०२४ रोजी संपुष्टात आली आहे. 


महसूल व वन विभाग शासन निर्णय, क्र. एफडीएम-२०१४/प्र.क्र.६२/फ-२, दि.०४.१२.२०१४ 
अन्वये चंद्रपूर वनप्रशिक्षण संस्थेचा दर्जा वाढ करुन त्यास राज्य वन अकादमीचा दर्जा तसेच सदर 
संस्थेस वन विभागाची वन्यजीव व्यवस्थापन व उत्पादन व वानिकी या करिता शिखर संस्था म्हणून 
मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. सदर पदे पुढे चाळू ठेवणे आवश्‍यक असल्याने, उप वनसंरक्षक 
(अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), नागपूर यांनी उपरोक्‍त “वाचा” क्र.३ येथील दि.०९.०९.२०२४ 
रोजीच्या प्रस्तावान्वये, सदरहू ५९ अस्थायी पदांना सन २०२४-२५ मध्ये पुढे चाळू ठेवण्याबाबत 
शासनास विनंती केळी आहे. “वाचा” क्र.४ येथील दि.०६.०९.२०२४ रोजीच्या वित्त विभागाच्या 
शासन निर्णयान्वये, दि.०१.०९.२०२४ ते दि.२८.०२.२०२५ पर्यंत अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याचे 
अधिकार प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आले आहेत. त्यानुसार सदर अस्थायी पदांना 
मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः एफडीएम-२०२४/प्र.क्र.२३/फ-२ 


शासन निर्णय :- 

सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रातील, "मुख्य वनसंरक्षक, शिक्षण व प्रशिक्षण, पुणे चिखलदरा, 
जालना, पाल व शहापूर येथील इतर कर्मचारी वर्गाचे प्रशिक्षण (२४०६ ०६१२) व वनक्षेत्रपालासहित 
वन अधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण (२१४५ ०४८२) या योजनेत्तर योजनेतील ५९ अस्थायी पदांना 
दि.०१.०९.२०२४ ते दि.२८.०२.२०२५ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. तसेच सदर मुदत वाढ, 
महसूल व वन विभागाने “वाचा” क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये निश्चित केलेल्या आकृतीबंधात या 
पदांचा समावेश आहे व सदर पदे सहा महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी रिक्‍त नाहीत या अटीच्या 
अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


२. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक पदनि- 
२०१६/प्र.क्र.८/ १६/आ.पु.क., दि.०६.०९.२०२४ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. तथापि, सदरहू शासन निर्णयातील 
तरतुदींचे योग्यरित्या पालन होईल, याची दक्षता प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, (वनबल प्रमुख) महाराष्ट्र 
राज्य, नागपूर यांनी घ्यावी 


३. या पदांवर होणारा खर्च हा “प्रधान शिर्ष २४०६, वनीकरण व वन्यजीवन (योजनेतर) 
उपप्रधानशिर्ष १०९-विस्तार व प्रशिक्षण (००)(०१) इतर कर्मचारी वर्गाचे प्रशिक्षण (२४०६ ०६१२)” 
“प्रधानशिर्ष -२४१५ कृषि विषयक संशोधन व शिक्षण (योजनेत्तर) उपप्रधानशिर्ष २७७-शिक्षण 
(००)(०१) वनक्षेत्रपालांसहित वनअधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण (२४१५-०४८२)” या अर्थसंकल्पिय 
शीर्षाखाली दर्शविण्यात यावा व तो सन २०२४-२५ मधील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात येईल. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०९२५१६१४१०६२१९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by SHILPA VINAY PATWARDHAN 
DN: c=IN, O=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, REVENUE 
AND FOREST DEPARTMENT, 


2.5.4.20=505eeafe3f9e7d70f63a44a99a 1 67a7b82f5f960e6935504 


b09176ad120d080e, postalCode=400032, st=Mah 


rashti 
I ber=2E5A83C1841FAABC41727E7EBE9ACE8CE284A956 
4CBC908352616154B5CA4B5D, SHILPA VINAY PATWARDHAN 


Date: 2024.09.25 16:15:40 +05'30' 


सोबत:- विवरणपत्र (शिल्पा पटवर्धन) 
कार्यासन अधिकारी 
महाराष्ट्र शासन 
प्रतिलिपी :- 


१) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
२) अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
३) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (संशोधन, शिक्षण व प्रशिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

४) अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (सर्व), 
) 
) 


५) अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, कार्य आयोजना वृत्त, नागपूर /पुणे 
६) मुख्य वनसंरक्षक, वनशिक्षण वृत्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एफडीएम-२०२४/प्र.क्र.२३/फ-२ 

७) संचालक, वनरक्षक प्रशिक्षण संस्था, चिखलदरा/जालना/चंद्रपूर/शाहापूर, जि ठाणे 

८) संचालक, दादासाहेब चौधरी वनप्रशिक्षण संस्था, पाल, जि. जळगाव. 

९) महालेखापाल-१/ २, (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 
qo) वित्त विभाग, व्यय १०, अर्थसं-४, मंत्रालय, मुंबई. 

११) वन विभागातील सर्व कार्यासने/ ब-१, फ-४/फ-७/फ-८, महसूल व वन विभाग, 


मंत्रालय,मुंबई. 
१२) जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर/पुणे/अमरावती/जालना/चंद्रपूर/ठाणे/जळगाव 


१३) निवडनस्ती फ-२ कार्यासन, महसूल व वन विभाग.मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एफडीएम-२०२४/प्र.क्र.२३/फ-२ 


शासन निर्णय क्र.एफडीएम-२०२४/प्र.क्र.२३/फ-२, दि.२५.०९.२०२४ सोबतचे विवरणपत्र 
मुख्य वनसंरक्षक शिक्षण व प्रशिक्षण पुणे यांच्या अधिपत्याखालील अस्थायी पदांची वृत्तनिहाय स्थिती. 


अ.क्र. लेखाशिर्ष पदनाम 
Led २४०६-वनीकरण व वन्यजीवने (योजनेत्तर) | विभागीय वन अधिकारी Pe | 
2 | १०९ विस्तार व प्रशिक्षण (००) (09) इतर | सह वनसंरक्षक "अ. | 
3. । कर्मचारी वर्गाचे प्रशिक्षण २४०६ ०६१२ लिपीक २ 
एकूण ४ | 
संचालक, दादासाहेब चौधरी, वन प्रशिक्षण संस्था पाल 
४ | २४०६-वनीकरण व वन्यजीवन (योजनेत्तर) | स्वयंपाकी 9 | 
4G | १०९ विस्तार व प्रशिक्षण (00) (09) इतर | सफाईकामगार २ 
६ ।कर्मचारी वर्गाचे प्रशिक्षण २४०६ ०६१२ खलासी |. "| 
एकूण ४ 
संचालक, वनरक्षक, प्रशिक्षण संस्था, शहापूर 
७ | २४०६-वनीकरण व वन्यजीवन (योजनेत्तर)  सहा.वैद्यकीय अधिकारी cm 
८ | १०९ विस्तार व प्रशिक्षण (00)(09) इतर | मिश्रक 1 १_| 
९ । कर्मचारी वर्गाचे प्रशिक्षण २४०६ ०६१२ सफाईकामगार २ 
| qo | ० कक्ष नौकर ae || 
ae | q ट्रक स्वच्छक 1 १_| 
१२ चपराशी २ 
एकुण ८ 
मुख्य वनसंरक्षक (शिक्षण व प्रशिक्षण) पुणे 
१३ | २४१५- कृषिविषयक संशोधन व शिक्षण | मुख्य वनसंरक्षक za 
१४ | (योजनेत्तर २७७ शिक्षण (०० (09) | अधिक्षक व्यि 
१५ | वनक्षेत्रपालासहित वनअधिकाऱ्याचे | मुख्य लेखापाल 1 १_| 
१६ | प्रशिक्षण २४१५ ०४८२ लघुलेखक (उच्चश्रेणी) rae 
१७ वाहन चाळक 1 १_| 
१८ rots Q 
एकुण ७ | 
संचालक वनप्रशिक्षण संस्था, चिखलदरा 
१९ | २४१५-कृषिविषयक संशोधन व शिक्षण | संचालक/(प्राचार्य) 1 १_| 
२० | (योजनेत्तर २७७ शिक्षण (०० (०१) | सह.निर्देशाक (सवस) २ 
२१ । वनक्षेत्पालासहित वन अधिकार्‍याचे | सहा.संचालक (शिक्षण) [ae 
२२ | प्रशिक्षण २४१५ ०४८२ सह.अभिरक्षक (वनपाल) 1 १_| 
23 भांडारपाल a 
२४ वीजतंत्री ba | 
२५ वाहन चालक 2 
२६ मिश्रक za 
२७ सहा.भेषक अधिकारी ee 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः एफडीएम-२०२४/प्र.क्र.२३/फ-२ 


ऱ्ह टंकलेखक २ 
२९ स्वयंपाकी a 
30 चौकीदार १ 
३१ सफाईकामगार २ 
३२ कक्ष नौकर a 
33 माळी १ 
३४ नाईक Em 
34 शिपाई २ 
एकुण २२ 

संचालक, वनरक्षक, प्रशिक्षण संस्था, जालना 
३६ | २४१५-कृषिविषयक संशोधन व शिक्षण | संचालक ca 
३७ | (योजनेत्तर २७७ शिक्षण (०० (09) | सहा.संचाळक १ 
३८ | वनक्षेत्रपालासहित वनअधिकाऱ्याचे | लिपीक em 
३९ । प्रशिक्षण २४१५ ०४८२ शिपाई २ 
४० जिपचालक १ 
एकुण & 

संचालक, वनरक्षक, प्रशिक्षण संस्था, शहापूर 
४१ | २४१५-कृषिविषयक संशोधन व शिक्षण | सहा.संचाळक a | 
४२ | (योजनेत्तर) २७७ शिक्षण (०० (०१) | ग्रंथालय परिचर विश 
४३ | वनक्षेत्रपालासहित वनअधिकाऱ्याचे | माळी | १_| 
४४ | प्रशिक्षण २४१५ ०४८२ सहा.अभिरक्षक १ 
एकुण ४ | 

संचालक, दादासाहेब चौधरी, वनप्रशिक्षण, वनप्रशिक्षण संस्था, पाल 

84 | २४१५-कृषिविषयक संशोधन व शिक्षण | सहा.संचाळक १ 
४६ | (योजनेत्तर २७७ शिक्षण (००) (०१ | मुख्य लेखापाल १ 
४७ | वनक्षेत्रपालासहित वनअधिकाऱ्याचे | विजतंत्री Zn 
४८ | प्रशिक्षण २४१५ ०४८२ शिपाई १ 
एकुण ४ | 
एकुण पदे ४--४--८--७--२२--६--४--४ ५९ 


SHILPA VINAY 


PATWARDHAN 


(शिल्पा पटवर्धन) 


कार्यासन अधिकारी 
महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


64080908 


